उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत शासकीय व शासन 
अनुदानित महाविद्यालयातील पीजीडीएम व 
पीजीडीबीएम या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आयुक्‍त, राज्य 
सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२०/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०१८. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. टीईएम- 
२०१५/१२१०/प्र.क्र. ४३९/तांशि-४, दिनांक. २४/०९/२०१५. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. टीईएम-२०१५/प्र.क्र. 
५४९/तांशि-४, दिनांक. २७/११/२०१५. 
3) शासन शुद्धिपत्र, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. टीईएम-२०१५/प्र.क्र. 
५४९/तांशि-४, दिनांक. ०८/०२/२०१६. 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. २अ/एडीएम/२०१७/१३८५, दिनांक १५/१२/२०१७ 
५) आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, मुंबई यांचे पत्र क्र.राज्य 
सीईटी कक्ष/२०१७/१२८५, दिनांक १९/१२/२०१७ 
प्रस्तावना:- 
संदर्भ क्र. (9) येथील शासन निर्णयान्वये , तंत्र शिक्षण संचाळनालय, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील 
ज्या पदवी/ पदव्युत्तर पदवी/ पदव्युत्तर पदविका व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्याची सामायिक प्रवेशा 
परीक्षा लागू केली आहे व /किंवा ज्याचे प्रवेश केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेद्ठारे एक खिडकी पद्धतीने करण्यात 
येणार आहेत, अशा सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक 
अभ्याक्रमांच्या संस्थांमधील प्रवेश हे “महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश 
व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम, २०१५ ” च्या कलम १० अनुसार सक्षम प्राधिकारी म्हणून आयुक्त, 
राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत सामायिक Waar परीक्षेद्वारे व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेद्वारे एक 
खिडकी पद्धतीने केळे जातात. त्याप्रमाणेच संदर्भ HQ) येथील शासन निर्णयान्वये शासकीय व 
शासनअनुदानित संस्थांमधील ज्या पदवी/ पदव्युत्तर पदवी/ पदव्युत्तर पदविका व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांना राज्याची सामायिक waar परीक्षा लागू केली आहे व /किंवा ज्याचे waar केंद्रीभूत Waar 
प्रक्रीयेद्दारे एक खिडकी पद्धतीने करण्यात येणार आहेत, अशा सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश 
आयुक्‍त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत सामायिक wear परीक्षेद्वारे व केंद्रीभूत waar 
प्रक्रीयेद्वारे एक खिडकी पद्धतीने केळे जातात. संदर्भ क्र. (३) येथील शासन शुद्धिपत्रान्वये तंत्र शिक्षण 
संचालनालयाच्या अखत्यारीतील ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा आणि 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीया लागू राहणार आहे व ज्यांची संपूर्ण प्रवेशा प्रक्रीया एक खिडकी पद्धतीने आयुक्त, 
राज्य सामायिक Wear परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत राबविली जाणार आहे, त्या अभ्यासक्रमांच्या यादीतून 
PGDM व PGDBM या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य 


area निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२०/तांशि-४ 


सामायिक प्रवेशा परीक्षा कक्षामार्फत कोणत्याही खाजगी विनाअनुदानित संस्थेतील PGDM व PGDBM या 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा प्रक्रीया राबविण्यात येत नाहीत. 

तथापि संदर्भ क्र.(४) येथील पत्रान्वये संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे PGDM F 
PGDBM हे अभ्यासक्रम MBA/MMS या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांशी समकक्ष असल्याने शासकीय व 
शासन अनुदानित संस्थामधील PGDM व PGDBM या अभ्यासक्रमाचे प्रवेश आयुक्‍त, राज्य सामायिक 
प्रवेशा परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारे व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेद्वारे एक खिडकी पद्धतीने 
होणे आवश्‍यक असल्याने, तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शासकीय व शासन अनुदानित 
संस्थांमधील अभ्यासक्रमांपैकी ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा आणि 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया लागू राहणार आहे, त्या अभ्यासक्रमांमध्ये PGDM व PGDBM या पदव्युत्तर पदविका 
अभ्यासक्रमांचा समावेश करून या अभ्यासक्रमांची प्रवेशा प्रक्रिया MBA/MMS पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमासाठी उपयोगात येणाऱया GATS Waa परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे आयुक्‍त, राज्य सामायिक 
प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत केंद्रीभूत प्रवेशा पद्धतीने राबविण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

संदर्भ क्र.(४) येथील पत्रान्वये संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तंत्र शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या अखत्यारीतील शासकीय व शासकीय अनुदानित संस्थांमधील 
अभ्यासक्रमांपैकी ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्य सामायिक wear परीक्षा आणि केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रिया लागू आहे, त्या अभ्यासक्रमांमध्ये PGDM व PGDBM या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांचा 
समावेश करण्यात येत आहे. सदर अभ्यासक्रम MBA/MMS या अभ्यासक्रमांशी समकक्ष असल्याने सदर 
अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया MBA/MMS पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी उपयोगात येणाऱ्या सामायिक 
प्रवेशा परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे आयुक्‍त, राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्यामार्फत केंद्रीभूत प्रवेशा प्रक्रियेमार्फत राबविण्यात यावी. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०२२२१२२११२११०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
e Digitally signed by Madan Maruti Morve 
M a d a Nn M a [ U t | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2efbf91 1362ce57b361b7f3647 1cb98eb98ed47 


Morve न ee य 
(म.मा.मोरवे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष तथा सचिव, प्रवेश व शुल्क नियामक प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९ , खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग, वांद्रे ( 


पूर्व), मुंबई ४०००५१. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२०/तांशि-४ 


२. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. उपसचिव (HRI), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये 

६. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

८. सर्व प्राचार्य, शासकीय व शासन अनुदानित व्यवस्थापन शास्त्र महाविद्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत ) 

९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


